लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत रस्ते 
व पुलांच्या बांधकामाची कामे रद्द 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते १२२०/प्र.क्र.८५/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३/अर्थ-१९/१७ दि.०१/०२/२०१७ अनुसार प्राप्त झालेले 
अभिप्राय. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दि.२६/५/२०१७ चे अभिप्राय. 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागामार्फत, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत जिल्हा 
परिषदेमार्फत रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येतात. 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी प्रलंबित असलेल्या लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत मंजूर 
असलेल्या कामांपैकी अद्याप कार्यादेश न दिलेल्या कामांची माहिती संबंधित जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त झाली 
आहे. तसेच, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी मागणी करतांना पालघर जिल्हयातील जागेची 
अडचण, कामे निविदास्तरावर असणे, कामे अन्य योजनेत मंजूर असणे, काम सुरु नसणे इत्यादी तसेच, नाशिक 
जिल्हयातील कामे निविदास्तरावर असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यानुषंगाने लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ 
अंतर्गत मंजूर असलेल्या कामांपैकी अद्याप कार्यादेश न दिलेली, जागेची अडचण असणे, निविदास्तरावर असणे, 
अन्य योजनेत मंजूर असणे, रस्ते व्यतिरिक्त काम, अद्याप कामे सुरु नसणे इत्यादी कारणांमुळे रस्त्यांची कामे रद्द 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत मंजूर असलेल्या कामांपैकी अद्याप कार्यादेश न दिलेली, जागेची अडचण 
असणे, निविदास्तरावर असणे, अन्य योजनेत मंजूर असणे, रस्ते व्यतिरिक्त काम व अद्याप कामे सुरु नसणे 
इत्यादी कारणांमुळे सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मधील रुपये १०३९.०० लक्ष इतक्या किंमतीची ६७ रस्ते 
व पुलांची कामे रद्द करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते १२२०/प्र.क्र.८५/का-५ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९२०१५१७५६६४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Parkar 
Date: 2021.09.20 15:30:29 +05'30' 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

१०.सर्व मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
११.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय मुंबई. 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

१५.आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक 

१६.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

१७.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१८.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१९.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

२०.संबधित कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग. जिल्हा परिषद 
२१.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवडनस्ती कार्यासन ०५. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते १२२०/प्र.क्र.८५/का-५ 


झासन निर्णय क्र. जिरस्ते १२२०/प्र.क्र.८५/का-५, दि. Qo सप्टेंबर, २०२१ चे विवरण पत्र 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नांव WAT. किंमत शेरा 
हिं २ ३ SB 
जिल्हा पालघर 
नाणे किशोर जयराम पाटील यांच्या घराकडे जाणारा अंतर्गत रस्ता 
ष्र डांबरीकरण १०.०० 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.वाडा, जि.पालघर. 
भावेघर तलावाकडे जाणारा अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता.वाडा, 
२ १०.०० 
जि.पालघर. wae aaa 
a यांच्या घरापासुन ae काम सुरु नाही. जागेची 
देवघर GARY काळु पाटील यांच्या घरापासुन ते श्री.सुरेश रामचंद्र ec 
3 nana sh ero Sane वातं १५.०० अडचण आहे. 
पाटील यांच्या घरापर्यंत अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता.वाडा 
४ ।ठाकरेपाडाते गान्धरे जोडरस्ता तयार करणे ता.वाडा २०.०० 
८ | वाडा तालुक्यातील ग्रामपंचायत अंतर्गत खैरेपैकी तरेपाडा अंतर्गत 4 
0,00 
४ | रस्ता तयार करणे ता.जि.पालघर 
: भिनारी जांबुपाडा अंतर्गत रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे र काम रद्य प्रस्तावित. प्र.मा. 
0,00 
ता.डहाणू, जि.पालघर. ग्रा.स.योजनेमधून पुर्ण 
७ । हिरडपाडा जि. प. शाळा गेट आणी दुरुस्ती करणे ता. जव्हार १०.०० । रस्ते व्यतिरिक्त 
नरपड अंतर्गत जोडरस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे arm 
८ Gane 20,00 काम सुरु नाही 
ता.डहाणू, जि. . 
6 प्रजिमा १४ ते रणकोळ भोईरपाडा रस्ता ०/०० ते ०/५०० ता.डहाणु ; काम सुरु नाही. जागेची 
0,00 
अडचण आहे. 
(३७ रामपुर प्लाटपाडा ते उमतोल पाडा नारळीपाडा रस्ता तयार करणे : काम रद्य प्रस्तावित. प्र.मा. 
fe) 0,00 
ता.डहाणु ग्रा.स.योजनेमधून पुर्ण 
शं री खानिव मुख्य रस्ता ते उंबरपाडा रस्ता तयार करणे ता.डहाणु शा काम सुरु नाही. 
१.०० 
निविदास्तर 
वत दाभोण सागदेवपाडा अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.डहाणु Some, षु? नाही. जागेची 
न अडचण आहे. 
१३ । रनकोळ भोयरपाडा रस्ता तयार करणे ता.डहाणु १०.०० 
१४ | मुरबाड धांगणपाडा अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता.डहाणु oe सुरु 
Se ee सा काम सुरु नाही. 
१५ | पिंपळशेत गावठाणपाडा अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता.डहाणु १०.०० 
१६ । वागंर्जे गवळीपाडा ते भगतपाडा रस्ता तयार करणे ता.डहाणु १५.०० 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Parkar 
Date: 2021.09.20 15:30:42 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते १२२०/प्र.क्र.८५/का-५ 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. बांधकामाचे नांव war. किंमत शेरा 
Le 2 3 PB 
१७ | वाघाडी थेरोंडा कडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता.डहाणु १५.०० । कामसुरुनाही. 
१८ | रानशेत बोलाडपाडा ते सालकरपाडा रस्ता तयार करणे ता.डहाणु १०.०० काम सुरु नाही. 
बत वेती मुख्य रस्ता ते सुर्यानगर सागपाडा अंतर्गत रस्ता खडीकरण व " काम सुरु नाही 
डांबरीकरण .00 
डांबरीकरण करणे ता.डहाणू, जि.पालघर. ७ 
: सरावली ब्रेच पाडा अंतर्गत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण व काम सुरु नाही, जागेची 
ठ ere) 
करणे ASEM, जि.पालघर. १ अडचण आहे. 
२१ | रामा ७६ ते सुकसाळे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे २०.०० काम सुरु नाही. 
ग जि.प.शाळा म्हसरोली (मानपाडा) अंतर्गत रस्ता व मोरीचे बांधकाम — काम सुरु नाही. 
करणे ता.विक्रमगड, जि.पालघर. न 
bs बास्ते चौधरीपाडा मलवाडा रस्ता रूंदीकरण व डांबरीकरण करणे ; काम सुरु नाही. 
0,00 
ग्रामा 942 ता.विक्रमगड 
२३ एकुण पालघर जिल्हा ३४०.०० 
जिल्हा नाशिक 
आशझाकिरणवाडी ते धोंगडेवाडी रस्त्यावर मोरी बांधणे व रस्ता 
कं a १०.०० निविदास्तर 
करणे. ता. ईगतपुरी 
२  । घोटी खु. ते कोकणेवाडी रस्ता करणे. ता. ईगतपुरी १०.००  । निविदास्तर 
३ | कांचनगांव ते ठाकुरवाडी रस्ता करणे. ता. ईगतपुरी १०.०० | निविदास्तर 
४  ।रा.म.मा.क्र.३ ते गरुडेश्वर रस्ता करणे. ता. ईगतपुरी १०.०० | निविदास्तर 
५ | ]ोेणवडखु.ते रा.म.मा.क्र.३ रस्ता करणे. ता. ईगतपुरी १०.०० | निविदास्तर 
६ । सोमज ते पांचअब्याचीवाडी रस्ता करणे. ता. ईगतपुरी १०.०० | निविदास्तर 
७ | मुळेगांव ते अंजनेरी किल्ला रस्ता करणे. ता. ईगतपुरी १०.०० | निविदास्तर 
८ ।सामुडीतते धुमोडी रस्ता करणे. ता. ईगतपुरी १०.०० । निविदास्तर 
९ । टाकेदेवगांव ते धाराची वाडी रस्ता करणे. ता. ईगतपुरी १०.००  । निविदास्तर 
| 90 | o | येल्याची मेट ते ठाणे हद्द रस्ता करणे. ता. ईगतपुरी १०.०० | निविदास्तर 


Digitally signed by Manohar Ramchandra 


Parkar 


Date: 2021.09.20 15:30:54 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते १२२०/प्र.क्र.८५/का-५ 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नांव war. किंमत शेरा 

Za 2 3 PB 

ष्य q | आळवंड ते बडर्याची वाडी रस्ता करणे. ता. STATA १०.०० | निविदास्तर 

१२ | कोरपगांव ते नाडेकर वस्ती रस्ता सुधारणा करणे १०.०० | निविदास्तर 

१३ ।रा.म.क्र.३ ते शिबरमाता देवीमंदिर रस्ता सुधारणा करणे १०.००  । निविदास्तर 

१४ | टाकेघोटी ते बलाचदुरी रस्ता सुधारणा करणे १०.०० | निविदास्तर 

a6 कावनई ते पाडेकरवस्ती रस्ता सुधारणा करणे किमी ०/०० ते 2/00 ता निविदास्तर 
ग्रामा १२ 

ag पिपळवटी ते चिऱ्याचापाडा रस्ता सुधारणा करणे. कि.मी.०/०० ते १५.०० निविदास्तर 
२/००, ता.पेठ | 

१७ | रा.मा.२३ ते पिपळद ब्राम्हणवाडे माळेगांव वाघेरा रस्ता सुधारणा १५.०० निविदास्तर 
करणे कि मी ६/१०० ते ८/००० इजिमा.५० ता.त्रयंबकेश्वर न 

१८ | TRS वेळुंजे गणेडगांव पिंप्रि राजेवाडी रस्ता सुधारणा करणे कि १५.०० निविदास्तर 
मी १/५०० ते ३/००० इजिमा.४९ ता.त्रयंबकेश्वर त 

वर रा.मा.२३ तोरंगण खुटपाडा नांदगांव वरसविहीर बोरपाडा रस्ता १५.०० निविदास्तर 
सुधारणा करणे कि मी ०/०० ते १/१०० इजिमा.१२३ ता.त्रयंबकेश्वर न 

२० | रा-मा.३० ते तोरंगण त्रयं १/१०० ते 2/00 रस्ता सुधारणा करणे कि वना निविदास्तर 
मी १/०० ते २/०० इजिमा.१२३ ता.त्रयंबकेश्वर 

si रोहिले साप्ते शिवाजीनगर इजिमा १५ कि.मी 0/00 ते 9/400 १५.०० निविदास्तर 
रस्ता सुधारणा करणे ता.त्रयंबकेश्वर न 

२२ | माळेगांव ते रा.मा.२९ हिरडी रस्ता सुधारणा करणे ता.त्रयंबकेश्वर १५.०० | निविदास्तर 

- रा.मा.२५ ते लव्हाळीपाडा रस्ता सुधारणा करणे कि मी ०/०० ते हाका निविदास्तर 
१/५०० ग्रा.मा.५९ ता.त्रयंबकेश्वर त 

a कोणे ते गाडीर वीडबारी रस्ता सुधारणा करणे किमी ०/०० ते १५.०० निविदास्तर 
१/५०० ग्रा.मा.५२ ता.त्रयंबकेश्वर न 

त तोरंगण ते आडगाव रस्ता सुधारणा करणे किमी २/०० ते 3/000 ग्रा ता निविदास्तर 
मा ५९ ता.त्रयंबकेश्वर त 

२६ | TTR घुमोडी गणेडगांव ते गोरठाण इजिमा १२४ रस्ता सुधारणा १५.०० निविदास्तर 


करणे किमी १/७०० ते २/७००० ता.त्रयंबकेश्वर 


Digitally signed by Manohar 
Ramchandra Parkar 
Date: 2021.09.20 15:31:08 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते १२२०/प्र.क्र.८५/का-५ 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. बांधकामाचे नांव WaT. किंमत शेरा 
ca 2 3 a aa 
दुर इजिमा १२३ ते मांजरमाळ रस्ता सुधारणा करणे किमी ०/०० ते वा निविदास्तर 
१/५०० ता.त्रयंबकेश्वर न 
ie ते खरंबा मांजरापाडा रस्ता सुधारणा करणे किमी ०/०० ते १५.०० निविदास्तर 
१/५०० ग्रामा.१३ ता.त्रयंबकेश्वर न 
5s नांदगाव कोहळी ते खुटपाडा नवापाडा रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा वा निविदास्तर 
६२ किमी ०/०० ते १/५०० ता.त्रयंबकेश्वर न 
7 वरसविहीर ते बोटपाडा अजिमा 23 रस्ता सुधारणा करणे किमी १५.०० निविदास्तर 
०/०० ते १/५०० ता.त्रयंबकेश्वर न 
३१ | कोटंबी गडदुणे रस्ता करणे aS १५.००  । निविदास्तर 
३२ । चोळमुख ते प्रजिमा ११ रस्ता करणे ता.पेठ १५.००  । निविदास्तर 
३३ ।रामा५७तेखिरोनापाडा रस्ता करणे ता.पेठ १५.००  । निविदास्तर 
दिंडोरी ते हातनोरे रस्ता सुधारणा करणे ग्रा मा कि मी ०/०० ते निविदास्तर 
३४ दिंडोरी १५.०० 
१/०० ता दिंडोरी 
” दिंडोरी ते निळवंडी रस्ता सुधारणा करणे ग्रा मा कि मी ०/० ते १५.०० निविदास्तर 
१/०० ता दिंडोरी न 
३६ | मडकोजांब ते हातनोरे रस्त्यावर पुल बांधणे ग्रा मा किमी दिडोरी १५.०० | निविदास्तर 
३६ एकुण नाशिक जिल्हा ४६५.०० 
जिल्हा नंदुरबार 
Ey चिवलउतार ते कोण्यापाडा ते उमरागव्हाण व्हीआर ८५ रस्त्याची दुदव PM GSY मध्ये काम मंजूर 
सुधारणा करणे कि.मी.०/०० ते ५/०० ता.अक्कलकुवा न आहे. निविदा रद्द 
बिडी एकुण नंदुरबार जिल्हा ९९.०० 
जिल्हा धुळे 
षो मावझीपाडा-नवापाडा (ब्राम्हणवेल)-ब्राम्हणवेल रस्त्यांची सुधारणा sane 
व मजबुतीकरण | निविदा प्रकिया 
२ | झंजाळे-ढोलीपाडा-आमोडे रस्त्यांची सुधारणा व मजबुतीकरण ३०.०० | थांविण्यात आली आहे. 
३ | काळदर-रा.मा-६- भोनगांवफाटा रस्त्यांची सुधारणा व seas 
मजबुतीकरण न 


Digitally signed by Manohar Ramchandra 
Parkar 
Date: 2021.09.20 15:31:19 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते १२२०/प्र.क्र.८५/का-५ 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. बांधकामाचे नांव प्र.मा. किंमत शेरा 
शि २ ३ SB 
४ | बल्हाणे - मंडाणे रस्त्यांची सुधारणा व मजबुतीकरण १५.०० 
वार्सा ते रामपुरा रस्त्यावरील स्लॅब ड्रेन रस्त्यांची सुधारणा व 
षु १०,०७० = काम 
५ गजवुलीकला ई- निविदा समितीने काम 
रद्द 
न कुडाशी ते आबुटपाडा - टेकपाडा रस्त्यांची सुधारणा व ह 
मजबुतीकरण न 
वल जाह निधी नसल्याने निविदा 
७ ।मचमाळ ते झीरणीपाडा रस्ता डांबरीकरण करणे कि.मी. १.५ २०.०० 
प्रकिया झाली नाही. 
७ | एकुण धुळे जिल्हा १३५.०० 
६७ एकुण एकत्रित १०३९.०० 


Digitally signed by Manohar Ramchandra 


Parkar 


Date: 2021.09.20 15:31:31 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


